RNI No. MAHBIL/2009/35526 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग चार-क 








वर्ष७, अंक ४] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ४-१० , २०२१/माघ १५-२९, शके १९४९ [पृष्ठे ३ 
[ किंमत : रुपये ६.०० ] 








प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्‍त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले (भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्‍त, आयुक्‍त 
(राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम ब आदेश यांचा समावेश होतो. 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 
APPELLATE SIDE 


NOTIFICATION 


No. Exam. 1101/2020.— In partial modification of High Court Notification No. Exam. 1101/2020, 
dated the 19th March 2020, the Lower and Higher Standard Departmental Examination of the staff of the 
Subordinate Courts will be held on Saturday, 13th February 2021 and Sunday, 14th February 2021 from 
11-00 a.m. to 2-00 p.m. and from 3-00 p.m. to 6-00 p.m. instead of 11th and 12th July 2020. 


The concerned Principal District Judges/Administrative Heads shall inform the concerned candidates 
about the dates, time and place of the examinations. 


High Court of Judicature at Bombay, N. G. GIMEKAR, 
dated the 25th January, 2021. l/c. Registrar General. 


(१) 


भाग चार-क---१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-क, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ४-९१० , २०२१/माघ १५-२१, शके १९४२ 


नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांचे कार्यालय 


रॉयल इन्शुरन्स इमारत, ५ बा मजला, ज. टा. मार्ग, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०. 
बाचा.--(१) दि. केरोसीन (रेस्ट्रिकशन ऑन युज अँण्ड फिक्सेशन ऑफ सिलिंग प्राईस) ऑर्डर १९९३. 
(२) शासन पत्र क्र. रॉकेल-२०१८/प्र.क्र.१/ना.पु. २७, दिनांक १४ मे २०१८. 
(३) क्र. निशि/केरो/२०२१/०७/आठ/जा. ०२, दिनांक ५ जानेवारी २०२१. 
(४) राज्यस्तरीय समन्बयक, तेल उद्योग यांचा दिनांक १ फेब्रुबारी २०२१ रोजी प्राप्त ई-मेल-संदेश. 


अधिसूचना 


क्रमांक निशि/केरो/२०२१/१५/आठ/जा.०९.--शासनाने संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्बये नियंत्रक शिधाबाटप ब संचालक नागरी पुरवठा, 
मुंबई यांनी राज्यस्तरीय समन्बयक, तेल उद्योग यांच्याकडून सुधारित डेपो दर प्राप्त करून घेऊन त्याआधारे केरोसिनचे दर सुधारित करण्याची 
कार्यबाही करावी, असे आदेशित केले आहे. 

ज्याअर्थी, सार्बजनिक वितरण व्यवस्थेमधील एक्स डेपो दरामध्ये दिनांक १ फेब्रुबारी २०२१ पासून सुधारणा केलेली असल्याचे 
राज्यस्तरीय समन्बयक, तेल उद्योग, मुंबई यांनी या कार्यालयास संदर्भ क्र. ४ च्या ई-मेल संदेशाद्वरे कळविले आहे. 

त्या अनुषंगाने सुधारित एक्स-डेपो दराचा तक्ता सोबत पाठवून सदर सुधारित एक्स डेपो दराच्या अनुषंगाने सार्बजनिक वितरण 
व्यबस्थेअंतर्गत वितरीत करण्यात येणाऱ्या केरोसीनचा सुधारित कमिशनसह घाऊक ब किरकोळ किक्री दर निश्‍चित करून त्याबाबत आदेश 
निर्गमित करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी बाचा क्र. १ मध्ये नमूद आदेशान्बये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार उपनियंत्रक शिधाबाटप (अंमल), मुंबई (मुंबई शहर 
ब मुंबई उपनगर) केरोसीनच्या घरगुती बापराचे घाऊक ब किरकोळ विक्रोचे दर दिनांक ९ फेब्रुबारी २०२१ पासून पुढील आदेश होईपर्यंत 


तात्काळ अंमलात आणणेकरिता पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे. :--- 

















अ.क्र. बाब सध्याचा दर सुधारित दर 
(रुपये प्रति कि.लि.) (रुपये प्रति कि.लि.) 
(१) (२) (३) (४) 
u एक्स डेपो दर (रुपये प्रति कि.लि.) २६०९६.०० २८२४१.०० 
बी बस्तू ब सेबा कर (जीएसटी) (& 4% १३०४.८० १४१२.०५ 
सी घाऊक विक्रेत्यासाठी एकूण खरेदी किंमत [ए--बी] २७४००.८० २९६५३.०५ 
डी (i) घाऊक विक्रेत्याचे कमिशन १३४१.८८ १३४१.८८ 
Gi) तापमान बदलामुळे येणाऱ्या घटीच्या ब ९९,०० 88,00 
हाताळणूक तूटीच्या प्रतिपूतींसाठी असाधारण भत्ता 
(iii) (A) aed wa 220.198 २८०.७९ 
(8) डिझेल व्यतिरिक्त अनुषंगिक बाबींचा खर्च ७०.२० ७०.२० 
(C) डिझेलबरील खर्चात झालेली वाढ ४७.५६ ४७.५६ 
एकूण बाहतूक खर्च (॥--8--0) ३९८.५५ ३९८.५५ 
(४) पथकर (0॥ Tax) ७०.०० ७०.०० 
(४) घाऊक वितरकांना पूर्णांकाचा लाभ ५तर्ट 3.8¥ 
(४) एकूण किंमत बाढ [ डी() + Sil) + १९१४.७१ १९१२.५७ 
डी(॥) .- डी(/) -- डी(४) ] 
z एकूण किंमत बाढीबर, वस्तू ब सेबा कर (जीएसटी)(७५% ९५.७४ ९५.६३ 
[डी(४)च्या ५%] 
एफ एकूण fet + डी(५) :- इ] घाऊक विक्रीचा दर २९४११.२५ ३१६६१.२५ 
एफ-१ किरकोळ किक्रेत्यासाठी खरेदी किंमत २९४११.२५** (किंमत ३१६६१.२५**(किंमत 


रुपये २८०१०.७१ -- वस्तू 


ब सेबा कर रुपये 
१४००.५४) 


रुपये ३०१५३.५७ -- 


वस्तू ब सेबा कर रुपये 
१५०७.६८) 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-क, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ४-९१० , २०२१/माघ १५-२१, शके १९४२ ३ 








(१) (२) (३) (४) 

जी किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन (तुटीच्या लाभांसह) ६७५.०० ६७५.०० 

एच किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन (तुटीच्या लाभांसह) बर ३३.७५ ३३.७५ 

टक्के वस्तू ब सेबा कर (जीएसटी) [जी च्या ५ टक्के] 
आय किरकोळ विक्री दर (रुपये प्रति किलो लिटर) ३०१२०.००%*(किंमत ३२३७०.००**(किंमत 
रुपये २८६८५.७१ बस्तू ब॒ रुपये ३०८२८.५७ व्स्तू 
सेबा कर रुपये सेबा कर रुपये 
१४२४.२९) १५४१.४३) 
जे किरकोळ विक्री दर (रुपये प्रति लिटर) ३०.१२ ३२.२७ 








शासन परिपत्रक क्रमांक अन्न, नागरी पुरबठा ब ग्राहक संरक्षण बिभाग क्रमांक केईआर-१३७६-३७६९/सतरा, दिनांक Xo डिसेंबर 
१९७६ नुसार पुर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीबर (घाऊक वितरक) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. 





(मा. नियंत्रक शिधाबाटप ब संचालक नागरी पुरबठा, मुंबई यांच्या मान्यतेने) 


लिलाधर दुफारे, 
उपनियंत्रक, शिधाबाटप (अंमल), 
चर्चगेट, मुंबई. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


